राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
_ मृतन्यायाधीन बंदी श्री.रवी पांडुरंग पाटील यांच्या 
अवलंबितांना रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लक्ष THT 
हजार फक्त) एवढया रकंमेची आर्थिक मदत मंजूर . 
करण्याबाबत; - = न - 
महाराष्ट्र शासन . 
*_:' :_ 7 गृहविभाग ' | | 

| शासन निर्णय क्रमांक-एम॑आयएस-०१९९/१४/५९/पीआरएऐस-२. 

कह आ * ' मंत्रालयामुंबई-ड०० ०३२.-दिनांक:- ५ . ऑक्टोंबर १९९९. 

:. बांचा:- सहाय्यक प्रबंधक (विधी) राष्ट्रीय मानवी हक्क,आयोग (विधी विभाग) ,नबी दिल्ली यांचे 


Rett पत्र क्रमांक-४७/१३/९७-९८ दिनांक 8.8.88. aa Pore का. 
| शासन  निर्णयः- न्यायाधीन बंदी श्री.रबी पांडुरंग पाटील. हे. कल्याण कारागृहात. दिनांक 


र. अ. > वेळ 


.२२.४.९७ Tet दाखल झाले ब कारागृह इस्पितळाच्या'शिफारशीवरुन त्यांना उल्हासनगर सेंट्रल 
हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यांत. आले व ते दिनांक २५.४,९७ रोजी उल्हासनगर सेंट्रल 
हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू पावले. शवविच्छेदन अहवालाबरुन न्यायांधीन बंद्याचा मृत्यू अनेक बाहय 
' जखमांच्या धक्क्यामुळे झाला असल्याचा निष्कर्ष निघतो. या प्रकरणी सदर कैद्याचा WY Bt 
"कारागृह अधिका-यांकडून 'अत्याचारापासून बंद्याचे संरक्षण करणे व त्याच्या कारागृहात 
_ जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होणार. नाही, याची खात्री करणे ." याबाबत निष्काळजीपणा 
झाल्याचे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे मत असल्याचे त्यांच्या अहब्रालाबरुन दिसून येते a था 
* ' संदर्भात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, प्रस्तुत प्रकरणी मृत 
न्यायाधीन बंदी श्री.रबी पांडुरंग पाटील यांच्या कुटुंबाला रुपये २,५०,०००/- (रुपये दोन लक्ष 
पन्नास हजार फक्त) एवढया रकमेची नुकसान भरपाई ४ आठवडयाच्या आंत. करण्यांत यावी 
त्यामुळे ar प्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे मृत न्यायाधीन बंदी 
ach पांडुरंग पाटील यांच्या अवलंबितांना रुपये २.५: लाख एवढी रक्‍कम आर्थिक मदत म्हणून 
तात्काळ अदांकरणेआवश्यक आहे. .  , . | 
मृत न्यायाधीन बंदी sheet wight पाटील यांच्या अबलंबितांना. रुपये २,५०,०००/- 
(रुपये-दोन-लक्ष Te हजार फॅक्त) एवढी रक्कम आकस्मिकता निधीतून अग्रीम म्हणून हया. 
आदेशान्वये कारागृह महानिरीक्षकःमहाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या स्वाधीन करण्यांत येत आहे. हो 
रक्‍कम त्यांनी मृत न्यायाधीन बंदी श्री.रवी पांडुरंग पाटील यांच्या अवलंबितांस दिनांक १६ . . 
ऑक्टोबर १९९९ पूर्वीअदाकरावी.. : ; 
" बरीलप्रमाणे रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लक्ष पन्नास हजार फक्त) एवढा येणारा खर्च 
- मागणी क्रमांकबी-७,२०५६-तुरुंग-१०१(दोन) जिल्हा तुरुंग-२० इतर खर्च (२०५६०९६२) 
योजनेतर भारित-यां लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा ब हां खर्च- आकस्मिकता निधीतून 
RR करण्यात आलेल्या अग्नीमातून भागविण्यांत gL. आकस्मिकता निधी अग्रीमातून 
: करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढताना ८००००८११ट्रसंगणक संकेतांकाचा वापर करावा. 
ः र 2 


न गिल्ट 
. 


° ऑकॅस्मिंकता. निधी अग्रिमाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी पूर्ण रकमेची पूरक मागणी आगामी . 
अ्ी':.अधिंवेशनात स्तिसर सादर करण्यांत येईल... कक, रि 
। नियंत्रक अधिका-यांना असेही कळविण्यांत येते की, त्यांनी झाकस्मिकता निधी खर्च 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिका-याकडे रक्कम सुपूर्द करण्यासंबंधीच्या आदेशात 
आगाऊ स्कमेतून खर्च करताना सादर करण्यांत ग्रेणा-या देयकावर "आकस्मिकता" निधी अग्नीम 
_ शासन Se, fever विभाग;,क्रमांक-आकनि-११९९/८१/अर्थसंकल्प-७ दिनांक १.१०.९९अन्वये . 
 मंजूर'असे लाल शाईने लिहोषे अशी. स्पष्ट सूचना अंतर्भूत करावी व.ही सूचनाही लाल शाईने 
“अधोरेखित करावी. ' तसेच आकस्मिकता.. निधीतून काढलेल्या अग्नीमातून करावयाच्या 
- खर्चाबाबत महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमंपुस्तिकेतील प्रकरण-१६ मध्यें विशद केलेल्या नियमांचे 
व वित्त बिभाग परिपत्रक क्रमांक-सीएनएफ/सोएलएफ-९०८३/९४०/अर्थसंकल्प-३ दिनांक २६ 
- एप्रिल १९८३ व परिपत्रक क्रमांक- सौएनएंफ-१०८६/१५/अर्थसंकल्प-३.दिनांक २८-४.८६ 
: अन्वये देण्यांत आलेल्या सूचनांचेही काटेकोरपणे:पालन करण्यांत यावे. तसेच अग्रीमातून प्रत्यक्ष 
"केलेल्या खर्चाची एकत्रित माहिती. .त्यांनी त्या महिन्यानंतर . १५. तारखेपर्यंत Pret विभाग 
-_ (अर्थसंकल्प -३) मंत्रालय,मुंबई-यांना पाठवावी & त्याची एक प्रत प्रधान 'सचिव(परिंबहन) गृह 
बिभाग यांचेकडे पाठविण्यांत यावी. sk 38 BAe o य 
eg निर्णय वित्त विभागाच्या - सहमतीने. ब: water अनौपचारिक संदर्भ 
- क्रॅमांक-सीआर-६९९/९९/कक्ष-८ दिनांक १९.८.९९ अन्वये निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
:_ .. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने,. ८ Sas Cee tes 
mana Ae oe 


ee त(गु.ज.कुळकरणी ) wes 
.: कोयाततित्त अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन र; 

* कारागृह महानिरीक्षकंमहाराष्ट्रेराज्यापुणे) _“. :- :: 5... 1: 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पश्‍चिम विभाग, पुणे /मध्य विभाग, औरंगांबाद/ 
| का पूर्व विभाग,नागपूर/दक्षिण विभाग,मुंबई. 
'महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लिखा परिक्षा) OAT, 
अधिवानेव शेक अधिकारमुंबे: .* ... : ... ... a 

निवासी लेस्वा अधिकारी,मुंबई. . 

.. कोषांगार अधिकारी,पुणे.. . ल क्या ae 
-सहसंचोलक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन ATT ब्रा मंजला,मुंबई- 
© वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-३/१०) .- ... *_-. ee त 

,गृहबिभागबीयुडी१: .. :_. cane 


ve 


